Reg. No. NP CITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 9th July 2015 . 


REALAY 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक २१ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८ , २०१५/ आषाढ ११- १७ , शके १९३७ [ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ११- ०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरिक्षा अधिनियम 

या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८४ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक ६ जून , २०१५ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस- २४१४ - १३०-प्र.क्र . ७९- २०१४- नवि-९. 

ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिकेची ( सुधारित) विकास योजना, शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४९६- २६४३-प्र.क्र . 
३०० ( अ)- ९७-नवि -९, दिनांक ७ जानेवारी २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दि . १ मार्च २००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टात वर्णन केलेल्या , मौजे वांजरी ( पटवारी हल्का क्र . १७ ) येथील खसरा क्र . ५/ ४ 
मधील जागेवर ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) “ आरक्षण क्र . एमएन - ५८ - राज्य परिवहन ” ( भागशः) (यापुढे “ उक्त आरक्षण- १ ” असे 
संबोधिले आहे ), " आरक्षण क्र . एमएन - १०८ - नागपूर महानगरपालिका विभागीय कार्यालय ” ( भागशः) ( यापुढे “ उक्त आरक्षण- २ ” असे संबोधिले 
आहे ) व १८ .०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता ( भागशः) ( यापुढे “ उक्त रस्ता ” असे संबोधिले आहे ) प्रस्तावित आहे , उक्त आरक्षण- १ करिता 
समुचित प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळ असून उक्त आरक्षण -२ आणि उक्त रस्त्याकरिता समुचित प्राधिकरण म्हणून नागपूर सुधार 
प्रन्यास , नागपूर ( यापुढे एकत्रितरित्या “ उक्त प्राधिकरणे ” असे संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणांनी उक्त जागा , उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादित 
केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १) नुसार उक्त प्राधिकरणांवर दिनांक ७ ऑक्टोबर , 
२०११ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे ) बजावून , उक्त जागा उक्त प्राधिकरणाने विहीत कालावधीत संपादित केली नसल्याचे 
कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उपकलम ( १) अन्वये उक्त सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त प्राधिकरणाने बारा 
महिन्याच्या कालावधीत उक्त जागा संपादित केलेली नाही ; 


ना .-एक - अ १ ( १५६९) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २-८ , २०१५/ आषाढ ११- १७, शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाने , उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र . ५५३१/ २०१२ मध्ये दि . २२ मार्च, २०१३ 
रोजीच्या आदेशान्वये , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदीनुसार , उक्त आरक्षणे , उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत , उक्त अधिनियमाचे 
कलम १२७ चे उप-कलम ( २) अन्वयेची अधिसूचना निर्गमित करण्यास शासनास निर्देशित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम (२) अन्वये उक्त आरक्षणे /रस्ता, उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश 
निर्गमित करणे आवश्यक आहे : 

याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम ( २ ) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन , उक्त जागेवरील, नागपूर शहराच्या 
सुधारित विकास योजनेतील , “ आरक्षण क्र . एमएन- ५८ - राज्य परिवहन " ( भागशः) “ आरक्षण क्र . एमएन - १०८ - नागपूर महानगरपालिका विभागीय 
कार्यालय ” ( भागशः) व १८ . ०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता , हे विकास योजना प्रस्ताव , उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करित आहे 
व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा, विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भू-वापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणांतून / उक्त रस्त्यातून व्यपगत झालेले क्षेत्र , दर्शविणा- या , विकास योजना भाग नकाशाची प्रत सभापती, नागपूर 
सुधार प्रन्यास , नागपूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ, एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 

परिशिष्ट 
अनु . क्र . मौजे, तालुका, जिल्हा सर्व्हे क्र . जागेचे क्षेत्र 

विकास योजनेतील प्रस्ताव 
( २) 

____ ( ४ ) 

चौ . मी . 


( ३ ) 


५ / ४ 


३३८१. ९८ 


वांजरी ( पटवारी हल्का क्र . १७) , 
नागपूर ( शहर), नागपूर . 


“ आरक्षण क्र . एमएन - ५८ - राज्य परिवहन ” ( भागशः ) 
“ आरक्षण क्र . एमएन -१०८ - नागपूर महानगरपालिका 
विभागीय कार्यालय ” ( भागशः) 
१८ .०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता ( भागशः ) 


प्रस्तुत आदेश शासनाच्या या www. maharashtra. gov.in संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय व . बारई , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग १ - अ ( ना .वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८५ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai -400 032 , dated the 6th June , 2015 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 2414- 130 - CR- 79 - 2014- UD -9 . 


Whereas, the Development Plan of Nagpur Municipal Corporation (Revised ) has been sanctioned by the 
Government vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 2496 - 2643- CR- 300 ( A)- 97 - UD -9 , dated 
the 7th January 2000 and has come into force with effect from the 1st March 2000 (hereinafter referred to as “ the 
said Development Plan " ) ; 


And whereas , in the said Development Plan , the land bearing Khasara No. 5 /4 of Mauze Wanjari (Patwari 
Halka No. 17 ), more particularly described in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said 
Land ” ) is reserved as “ Site No. MN -58 - S . T.” (Part) (hereinafter referred to as “ the said Reservation - 1 ” ), “ Site No . 
MN - 108 - N .M .C . Zonal Office ” ( Part) (hereinafter referred to as “ the said Reservation - 2” ) and “ 18 .00 mt. wide 
Development Plan Road ” (Part) (hereinafter referred to as “ the said Road ” ) and the Appropriate Authority for the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २-८ , २०१५/ आषाढ ११-१७, शके १९३७ 


said Reservation - 1 is “Maharashtra State Road Transport Corporation ” , the Appropriate Authority for the said 
Reservation - 2 and the said Road , is the Nagpur Improvement Trust, Nagpur (hereinafter collectively referred to as 
“ the said Authorities” ) ; 


And whereas,the said Land was not acquired by the said Authorities within ten years from the date on which the 
said Development Plan came into force ; 


And whereas, the owner of the said Land , issued a notice dated the 7th October, 2011 (hereinafter referred to 
as “ the said Notice” ) , under sub -section ( 1 ) of Section 127 of the said Act, to the said Authorities, informing that the 
said Land had not been acquired by the said Authorities, within the stipulated period ; 


And whereas, even after service of the said Notice as aforesaid , the said Land has not been acquired within a 
period of twelve months from the date of service of the said Notice under sub -section (1 ) of Section 127 of the 
said Act ; 


And whereas, the Hon ble High Court of Judicature at Mumbai, in Writ Petition No. 5531 /2012 , filed by the 
owner of the said Land , vide its order dated the 22nd March , 2013 , held that the said Reservations , to the extent of the 
said Land , stands lapsed , under Section 127 of the said Act, and has directed the Government to issue notification 
under sub -section (2 ) of Section 127 of the said Act ; 


And whereas, it is accordingly expedient to notify that, the said Reservations and the said Road , to the extentof 
the said Land , have lapsed ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of the said Act, and of all other powers 
enabling it in that behalf the Government of Maharashtra, hereby notifies that the said Reservations and the said 
Road i.e . “ Site No.MN-58 -S . T.” (Part ) (hereinafter referred to as “ the said Reservation - 1” ), “ Site No.MN -108 
N .M . C . Zonal Office ” (Part ) (hereinafter referred to as “ the said Reservation -2” ) and “ 18 .00 mt. wide Development 
Plan Road ” (Part ) on the said Land , as specified in the said Development Plan , stands lapsed ,to the extentof the said 
Land and the said Land stands released and shall be available to the owner for purpose of development as otherwise 
permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan . 


A copy of the part plan showing the area on which the said Reservations have lapsed vide this Order , is 
available in the office of the Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur, during office hours on all working days 
for inspection of the general public upto one month . 


SCHEDULE 


Sr. No. 

(1) 


Mauze , Taluka , District 

(2 ) 


Khasara No. 

( 3) 


Area of Land 

( 4 ) 


Proposal of the Development Plan 

(5 ) 


Sq. mt. 


Wanjari (Patwari Halka No. 17 ) , 5 /4 

3381. 98 “ Site No . MN -58 -S . T.” (Part) 
Nagpur (City ), Nagpur. 

“ Site No. MN - 108 - N . M . C . 
Zonal Office ” (Part) 
“ 18 .00 mt. wide Development Plan 

Road ” (Part ) 
This order shall be published on the Government website www .maharashtra. gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY V . BARAI, 

Section Officer 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २-८ , २०१५/ आषाढ ११-१७, शके १९३७ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ८६ . 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक २४ जून , २०१५ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस- २४१३- १०३-प्र . क्र . १७४- २०१४ -नवि -९ . 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ (१९६६ चा ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१(१) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस- २४९६ - २६४३-प्र.क्र . ३०० ( अ)-९७ 
नवि-९ , दिनांक ७ जानेवारी २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दि . १ मार्च २००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे ) ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजा दाभा येथील खसरा क्र . ३८ व ३९/ २ मधील एकूण ४.२२ हेक्टर जागा ( यापुढे “ उक्त जागा " 
असे संबोधले आहे ) कृषी विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी, नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून, त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ३/११२७ ( तहकुब), दि . २७ जानेवारी, २०१४ नुसार उक्त जागा कृषी विभागातून वगळून मुक्त होणारी जागा रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून त्याअनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम ( १) मध्ये नमूद विधिवत कार्यपद्धती पूर्ण करुन 
फेरबदल प्रस्ताव (यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधिले आहे ) अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ७ जानेवारी , २००० ची विकास योजना 
मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

___ “ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ७ जानेवारी, २००० च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 
मौजा दाभा येथील खसरा क्र . ३८ व ३९/ २ मधील एकूण ४. २२ हेक्टर जागा खालील अटींच्या अधिन राहून , कृषी विभागातून वगळण्यात येत 
असून मुक्त झालेली जागा , नकाशात दर्शविल्यानुसार, रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

अट क्र . १ — फेरबदलाखालील जमिनीच्या अभिन्यासात, मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , फेरबदलाखालील जमिनींच्या रेखांकनात 
आवश्यक १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त, आवश्यक सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील . 

अट क्र . २ – नागपूर शहराच्या विकास योजनेतील जागांचा वापर विभाग अधिमूल्य आकारुन बदलणेबाबतच्या प्रस्तावावरील संभाव्य निर्णय 
विषयांकित जागेलाही लागू राहील . 

अट क्र . ३ – फेरबदलाखालील जमिनींसाठी आवश्यक त्या सर्व मुलभूत सेवा - सुविधा जमीन मालकांनी /विकासकांनी स्वखर्चाने विकसित करुन 
पुरविणे बंधनकारक राहील . 

अट क्र . ४ – फेरबदलाखालील जागेपैकी , ज्या जागांवर नव्याने बांधकाम परवानगी घेणे आहे , अशा जागेतील इमारतीमध्ये वर्षाजल संवर्धन 
संयंत्र व Waste Water Recycling Plant ची उभारणी करणे आवश्यक राहील . तसेच शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा तसेच मलनिःसारण 
व्यवस्था स्वखर्चाने करण्याची जबाबदारी जागा मालकांची/विकासकाची राहील . 


अट क्र . ५ – फेरबदलाखालील जागांवर उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास , क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत 
असताना जमिनमालकांवर / विकासकावर , एकूण जमिनींच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणेबंधन राहील . सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर 
यांनी , सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे. 
( क ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ख) सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २-८ , २०१५/ आषाढ ११-१७, शके १९३७ 


( ग) 
( घ) 
( ङ) 


सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


- एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
- एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
- एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांनी विहित केल्यानुसार सर्व 
मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 


वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास , रेखांकन परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . ” 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशाची प्रत , सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांच्या कार्यालयात 
नागरीकांच्या अवलोनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी , ठेवण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in व नगर रचना संचालनालयाच्या www. dtp. maharashtra. gov.in 
या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


संजय व . बारई , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ८७. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai- 400 032, dated the 24thJune, 2015. 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966. 


No . TPS - 2413 - 103 -CR- 174- 2014 - UD- 9. 


Whereas, Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department s Notification No. TPS- 2496 -2643 -CR - 300 ( A )-97 -UD - 9 , dated the 7th January, 2000 and 
has come into force with effect from the 1st March 2000 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) 
under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act ) ; 


___ And whereas,inthe said Development Plan, the land admeasuring 4.22 Hectare bearing Khasara Nos. 38 and 
39/ 2 of Mauze Dabha ( hereinafter referred to as “ the said Land ") is included in Agriculture Zone ; 


And whereas, the Nagpur Improvement Trust , being the Planning Authority (hereinafter referred to as “ the 
said Planning Authority "), vide its Resolution No. 3/ 1127 ( तहकुब) dated the 27thJanuary, 2014, has resolved to delete 
the said Land from Agriculture Zone to include the land thus released , in ResidentialZone and accordingly submitted 
to the Government, for its sanction , a modification proposal as per the provisions of sub - section (1 ) of Section 37 of 
the said Act , after following the procedure laid down under the said Act (hereinafter referred to as “ the proposed 
Modification") ; 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra 
State, Pune, the Government is of the opinion that the proposed Modification should be sanctioned with some 
conditions ; 


ना .- एक - अ २ ( १५६९ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २-८ , २०१५/ आषाढ ११- १७ , शके १९३७ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - Section (2 ) of Section 37 of the said Act, 
the Government hereby, sanctions the proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification 
dated the 7th January, 2000 as follows ; 


“ In the Schedule ofModifications appended to the Notification dated the 7th January, 2000 , sanctioning the said 
Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


The land admeasuring 4 .22 Hectare , bearing Khasara Nos . 38 and 39 /2 of Mauze Dabha, is deleted from 
Agriculture Zone and land thus released , is included in Residential Zone , as shown on the plan , subject to the 
conditions specified below 


Condition No. 1 — In the layout of the said land , in addition to 10 % compulsory open space , required as per the 
prevailing Development Control Regulations, for the Development Plan , Nagpur required amenity space shall be 
provided . 


Condition No. 2 — The Owner/Developer shall pay the premium as may be decided by Government in future , 
for change of Zone of the said Lands in the Nagpur Development Plan . 

Condition No.3It shall be compulsory for the land Owner/Developer to develop and provide all necessary 
basic infrastructure amenities (e. g . roads, drainage etc .) for the said land at his own cost. 

Condition No .4 It shall be necessary to install the Rainwater Harvesting System and also Waste Water 
Recycling Plant in the buildings to be constructed on the said Land. It shall be responsibility of the Land Owner to 
provide potable and sufficient water supply and sewarage system for the said Lands. 


Condition No. 5 — If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under 
such layout shall be monitored by the Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur, in relation to development of 
basic amenities as per the stages given below : 


( a ) After final approval of layout 
(b ) After completion of 40 % Basic Amenities 
(c ) After completion of 60 % Basic Amenities 
(d ) After completion of 80 % Basic Amenities 
( e ) After completion of 100 % Basic Amenities 


sale of 25 % of the total plots shall be permissible . 
sale of 50 % of the total plots shall be permissible . 
sale of 75 % of the total plots shall be permissible . 
sale of 90 % of the total plots shall be permissible . 


- 


sale of 100 % of the total plots shall be permissible . 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout,then occupation certificate shall not be given unless all the 
basic amenities are fully developed , as prescribed by the Chairman , Nagpur Improvement Trust , Nagpur. 


In case of non -compliance, Layout Approval and Non Agricultural permission shall be liable to be cancelled.” 


A copy of the Notification , along with the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available 
for inspection of the general public, in the office of the Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur, during office 
hours on all working days for a period of one month . 


This Notification shall also be available on the Governmentweb site www.maharashtra .gov. in as well as on the 
web site of Director of Town Planning www.dtp .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY V . BARAI, 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २-८ , २०१५ / आषाढ ११-१७ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या १० - नविशा - अका- कावी - ७५० - २०१५ . 


सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी , नगरपरिषद , गडचांदूर यांनी गडचांदूर नगर परिषदेच्या माहे जानेवारी २०१५ मध्ये 
झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये उभे असलेल्या १०० उमेदवारांपैकी ९० उमेदवारांनी निवडणुकीचानिकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाचे आंत 
निवडणुकीमध्ये झालेल्या खर्चाचा हिशोब सादर केलेला आहे . परंतु १० उमेदवारांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाचे आंत 
निवडणुकीमध्ये झालेल्या खर्चाचा हिशोब सादर केला नसल्याने त्यांचेवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे 
कलम १६( १ड ) अन्वये निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केल्यावरुन प्रकरण सुरु करण्यात आले. 

सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगर परिषद , गडचांदूर यांनी प्रस्तावासोबत नगर परिषदेची निवडणूक लढविलेल्या १०० उमेदवारांची 
यादी सादर केलेली आहे. तसेच निवडणूकीच्या खर्चाचा हिशोब सादर न करणा - या १० उमेदवारांची प्रभाग निहाय यादी त्यांच्या रहीवासी पत्यासहीत 
सादर केलेली आहे. तसेच निवडणूक लढविण्या - या १० उमेदवारांवर विहीत मुदतीत निवडणूकीच्या खर्चाचा हिशोब सादर करण्याबाबत देण्यात 
आलेल्या नोटीसची प्रत व पोच पावती सादर केलेली आहे . 

सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगरपरिषद , गडचांदूर यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार खालील परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या 
निवडणूक लढविलेल्या १० उमेदवारांनी निवडणूकीच्या खर्चाचा अंतीम हिशोब विहीत मुदतीत सादर केलेला नाही . 

परिशिष्ट “ अ ” 
अ . क्र . उमेदवारांचे नांव ज्या प्रभागातून उमेदवारी दाखल 

उमेदवारांचा पत्ता 
करण्यात आली त्या प्रभागाचा 

क्रमांक 
(१ ) ( २) 

( ३ ) 
१. दिलीप नत्थुजी दुबे 

१ - अ 

जयश्री मेश्राम नगर , प्र . क्र . १, रेल्वे पटरी पलीकडे, 

गडचांदूर , ता . कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर . 
सुलोचना पत्रूजी गुरनूले . . 

प्र . क्र . ३ , पाण्याच्या टाकीजवळ, गडचांदूर , 
ता . कोरपना , जिल्हा चंद्रपूर . 


१ - क 


शेख अंजूम शेख अहमद . . 


१ - ड 


बस स्टॉपजवळ , वार्ड क्रमांक ६ , गडचांदूर , 
ता . कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर . 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


३ - अ 


ॐ 


मनिषा संतोष बोंडे 

१ - ड 

मेश्राम नगर , वार्ड क्र . ६ , पिंपळगांव रोड , गडचांदूर , 

ता . कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर . 
सिमा शांताराम काटकर . . 

२ - अ . . वार्ड क्रमांक ५, गडचांदूर, ता . कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर. 
साईनाथ मुरलीधर कवठे . . 

२ - क . . मु . पो . गडचांदूर , वार्ड क्र . ५ , ता . कोरपना , जिल्हा चंद्रपूर . 
कामिना हेमराज टेकाम . . 

प्रभाग क्रमांक ३, हनुमान मंदिरजवळ , गडचांदूर , 

ता . कोरपना , जिल्हा चंद्रपूर . 
राहूल रतनसिंग निरंजने . . ३ - ड . . मु. पो . गडचांदूर , ता . कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर . 
बंडू सज्जन वैरागडे 

३- ड . . वार्ड क्र . २, गांधी चौक , गडचांदूर , ता . कोरपना , 

जिल्हा चंद्रपूर . 
१० . विवेक मधूकर राठोड . . 

४ - क . . माता मंदीर जवळ , गडचांदूर , ता . कोरपना , 

जिल्हा चंद्रपूर . 
वरील सर्व १० निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांना दिनांक ५ जून २०१५ ला नोटीस देवून त्यांनी विहीत मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर 
न केल्यामुळे त्यांचेवर महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६( १ड) प्रमाणे कार्यवाही का करण्यात 
येवू नये ? याबाबत विचारणा करण्यात आली. तसेच, त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यास संधी देण्यात आली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २-८ , २०१५/ आषाढ ११-१७ , शके १९३७ 


दिलेल्या मुदतीत सर्वश्री ( १) दिलीप नत्थुजी दुबे, ( २) सुलोचना पत्रूजी गुरनूले , ( ३) शेख अंजूम शेख अहमद , ( ४) मनिषा संतोष बोंडे, 
( ५) सिमा शांताराम काटकर , (६ ) साईनाथ मुरलीधर कवठे , ( ७) कामिना हेमराज टेकाम , ( ८ ) राहूल रतनसिंग निरंजने , (९ ) बंडू सज्जन वैरागडे, 
( १०) विवेक मधूकर राठोड या दहा पैकी ( १) सुलोचना पत्रूजी गुरनूले , ( २) शेख अंजूम शेख अहमद ,( ३) सिमा शांताराम काटकर, (४ ) विवेक 
मधूकर राठोड , ( ५ ) साईनाथ मुरलीधर कवठे यांनी आपले लेखी म्हणणे सादर कले. ( १) दिलीप नत्थुजी दुबे , ( २) मनिषा संतोष बोंडे, ( ३) कामिना 
हेमराज टेकाम , ( ४ ) राहूल रतनसिंग निरंजने , ( ५ ) बंडू सज्जन वैरागडे या पाच उमेदवारांनी आपले लेखी उत्तर सादर केलेले नाही व आपले म्हणणे 
मांडणेकरीता कार्यालयात उपस्थित सुद्धा झालेले नाही . उपस्थित असलेल्या निवडणूक उमेदवारापैकी पाचही जणांचे सामाईक उत्तर दुर्लक्षीतपणाचे 
असल्यासारखे वाटते . 

दिलेल्या मुदतीत वरील ( १ ) दिलीप नत्थुजी दुबे,( २ ) मनिषा संतोष बोंडे, ( ३) कामिना हेमराज टेकाम , ( ४) राहूल रतनसिंग निरंजने, ( ५) बंडू 
सज्जन वैरागडे या पाच निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी आपले लेखी म्हणणे सादर केले नाही . 

वरील ( १) सुलोचना पत्रूजी गुरनूले , ( २) शेख अंजूम शेख अहमद , ( ३) सिमा शांताराम काटकर , (४ ) विवेक मधूकर राठोड , ( ५) साईनाथ 
मूरलीधर कवठे उमेदवारांनी निवडणूकीचा अंतीम हिशोब देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत जी कारणे दर्शविलेली आहे, ती समर्थनीय ठरु शकत 
नाही. तसेच इतर ५ उमेदवारांनी कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चे कलम १६ ( १ड ) नुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते . 
_ माहे जानेवारी २०१५ मध्ये गडचांदूर नगरपरिषदेच्या झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत परिशिष्ट “ अ ” मध्ये दर्शविलेल्या निवडणूक लढविणा- या 
( १) दिलीप नत्थुजी दुबे, ( २) सुलोचना पत्रूजी गुरनूले , ( ३ ) शेख अंजूम शेख अहमद , ( ४) मनिषा संतोष बोंडे , ( ५) सिमा शांताराम काटकर , 
(६ ) साईनाथ मुरलीधर कवठे , ( ७) कामिना हेमराज टेकाम , ( ८ ) राहूल रतनसिंग निरंजने , (९ ) बंडू सज्जन वैरागडे, ( १० ) विवेक मधूकर राठोड या 
दहा उमेदवारांना पुढील तीन वर्षाकरीता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषित करण्यात येते . 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , 


चंद्रपूर : 
दिनांक २५ जून , २०१५ . 


चंद्रपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


